पुस्तक खिडकी : अंक ४५ - & ऑगस्ट २०२२ शा 


आपल्या जन्माबरोबर आई-बाबा, आजी-आजोबा, काका-काकू, मामा-मामी, बहीण-भाऊ ही नाती आपोआप जन्म 
घेतात. ही नाती आपण निवडत नाही, ती आपल्याला मिळतात. मात्र मैत्री एक असं नातं आहे जिथे आपल्याला निवडीचं 
पूर्ण स्वातंत्र्य असतं. मैत्रीमध्ये वयाचा, लिंगाचा, जागेचा, परिस्थितीचा असा कसलाही विचार नसतो. असतं फक्त एक 
सुंदर, निखळ आपुलकीचं आणि प्रेमाचं नातं! आपण सगळे पुस्तक खिडकीतल्या गोष्टी वाचून, अंक्टिव्हीटीज्‌ करुन 
'मैत्री दिन' साजरा करुया. सर्वांना मैत्री दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा! 


अतूट मैत्री 


\BT प्रकाशन) 


मैत्री काही माणसांची आणि प्राण्यांचीच असते 
असे नाही. गोष्ट वाचून झाली की तुझे कोण कोण 


अकरम गासेमपोर - (एकलव्य प्रकाशन) 
समुद्र किनार्‍यावर एका मुलीला भेटली दुसरी 
मुलगी आणि त्यांची झाली गोड मैत्री, समजल्या 


अनेक नव्या गोष्टी! मित्र आहेत त्यांची चित्रे काढ! 

ke एक क गोष्ट गोष्ठ वाचण्यासाठी 

नीवड त्रावर चित्रावर क्लिक करा. 
क करा. 


पुस्तक आणि चित्रपट परिचय 


मैत्रीचे बेसलेट युमोतो काझूमी यांचे 'नात्सु नो निवा' हे जपानी पुस्तक 
(मराठीत 'दोस्त'), आणि "Where is my friend's house" 


मैत्री दिनानिमित्त आपल्याला आपल्या दोस्तांना काही या इराणी चित्रपटाबद्दल जाणून घेऊ. दोस्तीच्या निरागस 
छान भेट द्यावीशी वाटते. मग ही भेट आपण हृदयस्पर्शी गोष्टी असलेले हे पुस्तक आणि चित्रपट आवर्जून 


स्वतः करुन दिळी तर? शिकू या घरच्या घरी काही बघा, आणि मुलांना त्याची गोष्ट सांगा! 
| | सोपे 'मैत्री ब्रेसलेट वाचण्यासाठी चित्रावर 


करायला. कृती क्लिक करा 
करण्यासाठी चित्रावर 


क्लिक करा. 


(3 दीप्ती देशपांडे पुस्तक खिडकीच्या या अंकाच्या अतिथी संपादक आहेत. दीप्तीताइ कोल्हापूर येथे मुलांसाठी 'आनंदी बालभवन' आणि 
। वाचनालय चालवतात. त्यांचा बालसाहित्याचा अभ्यास आहे आणि मुलांना उत्तम पुस्तके मिळवीत म्हणून त्या कायम प्रयत्न करत 
| असतात. लहान मुलांसाठी लेखनही करतात. 'बालसाहित्यातील मैत्री' या विषयावर त्यांनी बालभवन येथे विशेष उपक्रम राबवला आहे. 


जिज्ञासा किड्स, पुणे 


wwW.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com |www.facebook.com/JidnyasakKids 


